अँड. अमीन सोलकर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

नागपाडा पोलीस ठाणे, मुंबई येथे ZRH. 
५६८/२०२० अन्वये दाखल गुन्ह्यातून उद्भवलेल्या 
न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
येथील कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०१०१/प्र.क्र.०२/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- शासन पत्र, गृह विभाग क्र.एसपीपी-०१०१/प्र.क्र.०२/पोल-१०, दि.०५.०३.२०२४. 


शासन निर्णय :- नागपाडा पोलीस ठाणे, मुंबई येथे गु.र.क्र. ५६८/२०२० अन्वये दाखल 
गुन्ह्यातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या न्यायालयातील 
न्यायाळयीन कामकाज झासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी संदर्भाधिन शासन पत्रान्वये विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त sts. अमीन सोलकर यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


मा. उच्च न्यायालय,मुंबई 


प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. ५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नास हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अमीन सोलकर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोळीस 
SUG पोळीस अधीक्षक यांनी घ्यावी. 

३. “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०८, राज्य मुख्यालय WATE (०२) (०१) हहर पोळीस 
आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हाझशासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनो. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४/०१/२०२३ अन्वये 
प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०१०१/प्र.क्र.०२/पोल-१० 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०८०८१४२७४९४०२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HARESHWAR NAMDEO SAHANE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c666d6034b5e98c5d1 bd37af6d50b3277469ad6a9c55fe420 
51469194c47c2d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


N A M D ) E A H A N F serialNumber=A0C4666E299E972427F9DABEDD7FF52FB5313B50C0 
D9A59C64EC908916651EC1, cn=HARESHWAR NAMDEO SAHANE 


Date: 2024.08.08 14:43:18 +05'30' 


(हरेश्वर ना. सहाणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१) पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

२) पोलीस सह आयुक्त, (का. व सु), मुंबई. 

३) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 


०८ 


o~ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

अँड.अमीन सोलकर, २०, राजाबहादुर मॅन्हान, अंबालाल दोषी मार्ग, बॉम्बे स्टॉक एक्सर्चेज 
समोर, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

८) सह सचिव (ए- शाखा), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवडनस्ती पोल-१०. 


an 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


